ई-पिक पाहणी प्रकल्पाअंतर्गत प्रचार, प्रसिध्दी व 
अनुषंगिक बाबींकरीता बाबनिहाय खर्चाच्या 
बाबीमध्ये रु. ५ कोटी मर्यादेपर्यंत खर्च करण्यास 
तसेच बाबनिहाय बदल करण्याचे अधिकार 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, 
पुणे यांना प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/प्र.क्र.३१२/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- प्रकल्प अंमलनबजावणी समितीच्या दिनांक २३/९/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांना पिक पेरणीबाबतची माहिती भ्रमणध्वनी वरील अँप व्दारा उपलब्ध करून देण्याकरीता 
“ई- पिक पाहणी” हा कार्यक्रम दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर 
प्रकल्पाचे अंमलबजावणीसाठी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात wR करण्यासाठी 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे हे सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करीत 
आहेत. सदर योजनेच्या प्रचार, प्रसिध्दी व अनुषंगिक खर्चाकरीता रु. ५ कोटीच्या मर्यादेमध्ये खर्च करण्याचे व 
बाबनिहाय खर्चाच्या बाबीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
यांना प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने ई-पीक पाहणी प्रकल्पांतर्गत प्रचार व प्रसिध्दी व इतर अनुषंगिक 
खर्चासाठी मागणी केलेल्या रकक्‍्कमेपैकी रु. ५ कोटी पर्यंतचा खर्च जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी 
अभिलेख, पुणे यांचे स्विय प्रपंजी खात्यामधून ( PLA) खात्यामधून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून 
प्रस्तावातील बाबनिहाय खर्चाच्या बाबीमध्ये रु. ५ कोटीच्या मर्यादेमध्ये खर्च करण्याचे व बाबनिहाय खर्चाच्या 
बाबीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांना प्रदान करण्यात 
येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/प्र.क्र.३१२/ळल-१. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११११८०८०५६०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
B H A G WA N FOREST DEPARTMENT, postalCod 0032, st=! htt 

2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618: 

114ee98d5¢9ecf57b, 

pseudonym=6A69B309A628 1D99F5A420A268723ECE6ASB4A60, 
M A R U गृ | 5 AWA N T ber=C7DBA 1 C6B5F7AB2A6CABC4F7EAD8CFA74F8F7A0F 

ADCAC76D8F 1CF22569F 16BD3, -BHAGWAN MARUTI SAWANT 

Date: 2021.11.11 18:10:47 +05'30 

(भगवान सावत) 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान). 
७. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
८. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी. 
११. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी. 
१२. सर्व जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख. 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


